अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, चासकमान पाटबंधारे विभाग, पुणे अंतर्गत २ उप 
विभाग, चासकमान कालवा उपविभाग क्र.४, शिक्रापूर, जनाई शिरसाई 
उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.१, पाटस व कार्यकारी अभियंता, 
सिंचन व्यवस्थापन विभाग, पुणे अंतर्गत १ उप विभाग, जनाई शिरसाई 
उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.३, पाटस या कार्यालयांमधील नियत 
अस्थायी आस्थापना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३०/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ मार्च, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०५१८/(प्र.क्र.३१९/१८)/मोप्र-१, 
दि.०६/११/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.पुपाम/आ-३/११९९ 
दि.१३/०२/२०१९ चे पत्र. 
शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
चासकमान पाटबंधारे विभाग, पुणे अंतर्गत २ उप विभाग, चासकमान कालवा उपविभाग क्र.४, 
शिक्रापूर, जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.१, पाटस व कार्यकारी अभियंता, 
सिंचन व्यवस्थापन विभाग, पुणे अंतर्गत १ उप विभाग, जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना 
उपविभाग क्र.३, पाटस या कार्यालयांमधील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे १८, १८ व १८ 
याप्रमाणे एकूण ५४ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“१”) व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे 
१२ व ०२ याप्रमाणे एकूण १४ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“२”) दि.०१/०३/२०१९ ते 
दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियतअस्थायी आस्थापना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मुख्य 
लेखाशिर्ष २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व प्रशासन (०४) परिरक्षण 
आस्थापना (योजनेतर) (०४) (०७) अ.अ., पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे (२७०१ ९९३१” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेडा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८ / 
१६/ आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३०/१९)/मोप्र-१ 


४. या आदेशान्वये रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या 
पदांपैकी जे पदधारक दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ या कालावधीत सदर पदावर 
कार्यरत राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०३२९१६०४५२३७२७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ranjit sci er 
Shivajirao Ahire siottiansses cant 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“१” व “२” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे, 
) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे, 
५) कार्यकारी अभियंता, चासकमान पाटबंधारे विभाग, पुणे, 

) 

) 

) 


कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग, पुणे, 
क.अ.., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
क.अ., आस्था (पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३०/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“१” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३०/१९) /मोप्र-१, दिनांक : २९/०३/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, चासकमान पाटबंधारे विभाग, 
पुणे अंतर्गत २ उप विभाग, चासकमान कालवा उपविभाग क्र.४, शिक्रापूर, जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना उपविभाग 
क्र.१, पाटस व कार्यकारी अभियंता, सिंचन व्यवस्थापन विभाग, पुणे अंतर्गत १ उप विभाग, जनाई शिरसाई उपसा सिंचन 
योजना उपविभाग क्र.३, पाटस या कार्यालयांमधील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ. पदाचे नाव चासकमान कालवा | जनाई शिरसाई | जनाई शिरसाई | एकूण 
क्र. उपविभाग क्र.४, उपसा सिंचन उपसा सिंचन 
शिक्रापूर योजना उपविभाग । योजना उपविभाग 
क्र.१, पाटस क्र.३, पाटस 
णि २ ३ वा 4 द 
a उपविभागीय अभियंता ae शा शिका ३ 
२ | शाखा अभियंता ४ ४ ४ १२ 
वरिष्ठ लिपिक 1१ | दिशा १ ३ 
अनुरेखक 1 १ | १ | १ | ३ 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ २ २ ६ 
६ | टंकलेखक 1 १ | दिशा १ ३ 
वाहन चालक a a ee, ee 1, _ अ ॥ 3 
स्था. अभि. सहा. ४ ४ ४ १२ 
शिपाई २ २ २ & 
| १० | ० | चौकीदार | 1 ee 1 १ | ३ 
एकूण १८ १८ १८ ५४ 
Ranjit फे nme ia 
Shivajirao Ahire “भद 


Date: 2019.03.29 16:08:15 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३०/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“२” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३०/१९) /मोप्र-१, दिनांक : २९/०३/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, चासकमान पाटबंधारे विभाग, 


पुणे अंतर्गत २ उप विभाग, चासकमान कालवा उपविभाग क्र.४, शिक्रापूर व जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना 
उपविभाग क्र.१, पाटस या कार्यालयांमधील रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी 


दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ) चासकमान कालवा उपविभाग क्र.४, शिक्रापूर 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
| १_| भालचंद्र दत्तात्रय गिते वायरमन — ३१/१०/२०२७ 
2 श्रीम. अनिता राजेद्र पवार लिपीक/टंकलेखक Le | 30/99/2028 
३ | बबनचंद्रकांत रणदिवे खानसामा | | 39/03/2024 
४ | राजू मायकल शिनगारे मुकादम a ३१/१०/२०२८ 
५ | दिगंबर शिवराम कांडेकर चौकीदार ३ ३१/०५/२०२० 
६ | वामन कान्हू वाडेकर ३०/०६/२०२५ 
७ | प्रकाशा दडारथ जाधव ३०/०५/२०१९ 
८ | कांतीलाल बबन तनपुरे मजूर 4 30/08/2028 
९ | दत्तात्रयमारुती मिंडे ३१/०५/२०२३ 
| ao | बबन पोपट aie २८/०२/२०३१ 
| 99 | सोपान किसन खरपुडे ३१/१२/२०२८ 
१२ | विठ्ठल प्रभू खेडकर ३१/०५/२०३१ 
एकूण १२ 
ब) जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.१, पाटस 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या । सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
।_१__| सुभाष भिकाजी सरोदे मजुर ०२ ३१/१०/२०३० 
२ | देविदासनानातारु ३१/०८/२०२० 
एकूण ०२ 
एकूण (अ--बो | १४ | ४ 
Ranjit cierto 


2.5.4.20=1abde6c83c28d6dbd9f52f359ea16d 


S h | vaj | fa 0 A h | re —— 6f7ca457601da7303357626d5f5, 


n=Ranjit Shivajirao Ahi 
Date: 2019.03.29 16:09:37 +05'30' 


(र. Br. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


